पर्यटन उपविभागांतर्गत पर्यटन विषयक 
ई-प्रशासन प्रकल्प राबविणे व इतर बाबींसंदर्भात 
मार्गदर्शन व सल्ला देण्याकरिता मे.के.पी.एम.जी. 
या सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : टीडीएस २०१९/२/प्र.क्र. ११५५/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग टिडीएस-२०१९/२/प्र.क्र.११५५/पर्यटन, 
दि.२९.१२.२०१८ 


पर्यटन उपविभागांतर्गत पर्यटन विषयक ई-प्रशासन प्रकल्प राबविणे व इतर बाबींसंदर्भात मार्गदर्डान व 

सल्ला देण्याकरिता संदर्भाधीन दि. २९.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे सचिव (पर्यटन) यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प 
अंमलबजावणी समिती (पी.अ०य.सी.) स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीची दि. ७.१.२०१९ रोजी बैठक 
आयोजित करण्यात आली हाती. सदर बैठकीत M/s. Earnst and Young आणि मे.के.पी.एम.जी. या सल्लागार 
कंपन्यानी प्रस्तुत विषयाबाबत सादरीकरण केले तसेच दि. ८.१.२०१९ रोजी मे. पी.डब्ल्यू-सी. या कंपनीने प्रस्तुत 
विषयाबाबत सादरीकरण केले. या तीन कंपन्यापैकी मे.के.पी.एम.जी. या सल्लागार कंपनीने केलेले सादरीकरण 
समाधानकारक आढळल्याने समितीने पर्यटन उपविभागांतर्गत पर्यटन विषयक ई-प्रशासन प्रकल्प राबविणे व इतर 
बाबींसंदर्भात मार्गदर्शन व सल्ला देण्याकरिता मे.के.पी.एम.जी. या कंपनीची निवड केली अहे. 
२. प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या निर्णयानुसार पर्यटन उपविभागांतर्गत पर्यटन विषयक ई-प्रशासन 
प्रकल्प राबविणे व इतर बाबींसंदर्भात मार्गदर्शन व सल्ला देण्याकरिता मे.के.पी.एम.जी. या सल्लागार कंपनीच्या 
खालील प्रतिनिधींची दि.१०.१.२०१९ पासून प्रथमत: १ वर्षाच्या कालावधीसाठी या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 

1) Principal Consultant -1 


2) Managing Consultant -2 
3) Senior Consultant-2 
( for both Tourism and MTDC Department) 


३. सदर नियुक्तीचा १ वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर तो शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार आणखी १ 
वर्षासाठी वाढविता येईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२७११३७२९७२२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhote 


bs DN: ल, o=Government Of Maharashtra, ou=Tourism And Cultural 
a V | n fa Affairs Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ae5e5678dc8c9d9c01f7043448a53f6a9fbe8 1 e46d183af43c 
9a9e01eb42c7c7, 


Laxmikant Lakhofe-srspectarvestecsmencataetzresinen 
(र. ल. Wale) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१९/२/प्र.क्र. ११५५/पर्यटन, 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. मा.मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव. 


मा.राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव. 


. मुख्य साचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 


अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


९. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१० 


99. 
१२. 
१३. 
१४. 


१५ 
१६ 
१७ 


eS 


. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 
संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सह सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 


. मे.के.पी.एम.जी.अँडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रा.लि., 
, निवड नस्ती (पर्यटन) 


KKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


